मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मंजूर 
पदसंख्या चिन्हांकित करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.०५/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४था मजला), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ:-१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-१२९५/३३०८/प्र.क्र.१३८/९५/नवि-१४, 
दि.१०.०५.२००४. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००५/वर्गीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/नवि-१४, 
दि.०४.०५.२००६. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-१२०६/प्र.क्र.२३९/०६/नवि-१४, दि.१२.०४.२००७. 
४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-१२०८/प्र.क्र.१२४/०८/नवि-१४, दि.२१.११.२००९. 
५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जीईएन-१००५/४९१/प्र.क्र.१५२/०५/नवि-१४, दि.१०.१०.२०१३. 
६. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.११४/नवि-१४, दि.१०.०६.२०१५. 
७. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.२५६/नवि-१४, दि.१०.०६.२०१५. 
८. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 
९. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.३०१/भाग-१/नवि-१४, दि.२२.०९.२०१७. 
१०. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.9४/नवि-१४, दि.१७.०६.२०१७. 
११. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१५२/नवि-१४, दि.०५.०८.२०२०. 


यरस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्याधिकाऱ्यांच्या सेवेतील कुंठीतता घालविण्याच्या दृष्टीने, संवर्ग 
मुख्याधिकाऱ्यांना श्रेणीवाढ देण्याची व महानगरपालिकेत नियुक्‍ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महानगरपालिकेत मंजूर असलेल्या सहायक आयुक्‍त, उपायुक्‍त व समकक्ष 
पदांच्या ५०% पदांवर मुख्याधिकारी संवर्गातील समकक्ष व योग्य अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात येईल असे स्पष्ट 
केले आहे. तसेच, मुख्याधिकारी संवर्गातील श्रेणीनिहाय पदसंख्या दि.१२.०४.२००७ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
करण्यात आली आहे. तद्नंतर, वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभुमीवर राज्यात स्थापन झालेल्या नवनिर्मित 
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी संदर्भिय शासन निर्णय व शासन धोरणानुसार वेळोवेळी 
आकृतीबंध मंजूर करुन पदनिश्चिती करण्यात आली आहे. विविध शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली 
पदसंख्या विचारात घेऊन, मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अद्यायावत पदसंख्या चिन्हांकित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासन निर्णय दि.१२.०४.२००७ अन्वये चिन्हांकित केलेल्या पदसंख्येच्या धर्तीवर सद्यस्थितीतील मंजूर 
पदांनुसार मुख्याधिकारी संवर्गासाठी पदे खालीलप्रमाणे चिन्हांकित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.०५/नवि-१४ 


२. राज्यातील विविध महानगरपालिकांमधील (बृहन्मुंबई वगळून) सद्यस्थितीतील मंजूर पदांनुसार 


मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांकरीता खालीलप्रमाणे पदे चिन्हांकित करण्यात येत आहेत:- 


वर्ग आयुक्त | अतिरिक्त ।उपायुक्‍्त/ समकक्ष | सहायक आयुक्त/ | एकुण 
आयुक्‍त (गट-अ) समकक्ष (गट-ब) 
मुख्याधिकारी गट-अ ॥ २४ ७२ ॥ 7000 १०७ 
मुख्याधिकारीगट-ब | - | - | - | ८४ ८४ 
एकुण | ११ | २४ ७२ ८४ १९१ 


3. राज्यातील विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायती तसेच, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय 


आयुक्‍त कार्यालय व जिल्हा प्रशासन अधिकारी या सद्यस्थितीतील मंजूर पदांनुसार मुख्याधिकारी संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांकरीता खालीलप्रमाणे पदे चिन्हांकित करण्यास येत आहेत:- 


वर्ग पदस्थापनेचे ठिकाण एकुण 
मुख्याधिकारी गट-अ १७ १० le C4 २७ 
(अवर्गन.प.) | (बवर्गन.प.) 
जि.प्र.अ. गट-अ ३४ 1 - fe a) 1 - | ३४ 
संचालनालयाकडील व 36 शं शि | 3g 
विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयाकडील पदे (गट-ओ) 
एकुण गट-अ ८७ विका ice] Pel ९७ 
मुख्याधिकारी गट-ब i=] &3 १५० १२९ ३४२ 
(ब वर्गन.प.) | (कवर्ग न.प.) | (नगरपंचायत) 
जि.प्र.अ. गट-ब fae = | 38 ॥" - क. | fe Se. al 38 
अति.मु.अ. गट-ब ११ शिक शशि बिज a q 
(अवर्गन.प.) 
संचालनालयाकडील व २१ | | | २१ 
विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयाकडील पदे (गट-ब) 
एकुण गट-ब ३२ ९७ १५० १२९ ४०८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.०५/नवि-१४ 


४. उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गातील एकुण मंजूर पदांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:- 


पदाचे नाव पदसंख्या 
आयुक्‍त (१ | १ 
अतिरिक्‍त आयुक्‍त २४ 
उपायुक्‍्त/ समकक्ष ७२ 
नगरपरिषदा २७ (१७--१०) 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय | wo 
आयुक्त कार्यालय व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 
एकुण गट-अ | oy 
गट-अची श्रेणीनिहाय मंजूर पदे 
वरिष्ठ वेतनश्रेणी 5-२५ | ४३ 
गट-अ S-2o | १६१ (२०४-४३) 
निवडश्रेणी S-23 | ५४ 
गट-अ मंजूर संवर्ग संख्येच्या ३३.३३% निवडश्रेणी 


५. उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे मुख्याधिकारी, गट-ब संवर्गातील एकुण मंजूर पदसंख्या खालीलप्रमाणे आहे:- 


पदाचे नाव पदसंख्या 
सहायक आयुक्‍्त/ समकक्ष ८४ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती ३४२ 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्‍त ५५ 
कार्यालय व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 
अतिरिक्त मुख्याधिकारी, गट-ब Pd 
एकुण गट-ब ४९२ 


६ संदर्भ क्र.११ च्या अनुषंगाने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरणानुसार मंजूर पदांचे सेवा 
प्रवेश नियम अंतिम झाल्यावर, त्यानुसार संवर्ग संख्येत बदल झाल्यास संवर्ग संख्येत अंतर्भुत करण्यात येईल 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१९१७०८०१२६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sachin Dattatray Sahasrabuddhe 


Sachin Dattatray 
Sahasrabuddhe £ 


(सचिन द. सहतस्ररबुध्दे ) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत:- 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.०५/नवि-१४ 


. मा.विधानसभा/ मा.विधानपरिषद, सदस्य (सर्व) 


४. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव महोदयांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्रीलगर विकास)महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
र्‌, 
90. SYA तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक (सर्व) 
१२.जिल्हाधिकारी (सवी 

१३.सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका(बृहन्मुंबई वगळून). 
१४.सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.सर्व मुख्याधिकारी (नगरपरिषदा व नगरपंचायती) 
१६.निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


